राज्यातील साखर कारखान्यांच्या Tre 
आधारित सहवीजनिर्मितीसाठी प्रकल्पांकडून 
महावितरण यांना वीज विक्री करण्यात 
आलेल्या प्रति युनिट विजेसाठी रु.१.५० 
अनुदान देण्याकरीता अटी व शार्ती निश्चित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. ससाका ०१२४/प्र क्र ०८/३स 
मंत्रालय, सहावा मजला, विस्तार इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. २६ जून, २०२४ 


संदर्भ : १. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: ससाका २०२४/प्र.क्र. 
०८/३ स दि. ०७.०३.२०२४ 
२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. साआ/उपप/कक्ष-१०/सहवीज 
अनुदान/१५५/२०२४, दि.१२.०६.२०२४ . 


प्रस्तावना : 


राज्यातील साखर कारखान्यांच्या Tre आधारित सहवीजनिर्मितीसाठी प्रकल्पांकडून 
महावितरण यांना वीज विक्री करण्यात आलेल्या प्रति युनिट विजेसाठी रु. १.५० अनुदान देणेबाबत 
विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. 
त्यानुषंगाने सदर योजनेच्या अटी व शर्ती कोणत्या असाव्यात तसेच, सदर प्रस्ताव कारखान्यांकडून 
प्राप्त झाल्यानंतर छाननी करत असताना त्यामध्ये कोणत्या बाबी विचारात घेणे आवशयक आहे 
इत्यादीबाबत निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने साखर आयुक्‍त कार्यालयाच्या स्तरावर साखर आयुक्‍त 
यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. 


सदर समितीने राज्यातील साखर कारखान्यांच्या gra आधारित सहवीजनिर्मितीसाठी 
प्रकल्पांकडून महावितरण यांना वीज विक्री करण्यात आलेल्या प्रति युनिट विजेसाठी रु. १.५० 
अनुदान देणेबाबतच्या योजनेच्या अनुषंगाने अटी व शर्ती निश्चित केल्या. समितीने घेतलेल्या 
निर्णयाच्या अनुषंगाने सदर योजनेच्या अटी व शार्ती बाबतचा प्रस्ताव साखर आयुक्त, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार योजनेबाबतच्या 
आवर्यक त्या अटी व शार्ती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका ०१२४/प्र क्र ०८/३स 


शासन निर्णय : 


राज्यातील साखर कारखान्यांच्या TTS आधारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांकडून (सहकारी व 
खाजगी) महावितरण यांना वीज विक्री करण्यात येत असलेल्या वीजेसाठी प्रति युनिट रु. १.५० 
इतके अनुदान रु. ६.०० प्रति युनिट मर्यादेपर्यंतच १ वर्षासाठीच उपलब्ध करुन देणेबाबत 
दि.०७.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून, सदर योजनेमध्ये 
खालीलप्रमाणे करार झालेल्या कारखान्यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 

i. महावितरणाच्या Competitive Bidding (EPA During २०१८-२०२०) मध्ये सहभाग 

dds UE कारखाने (सहकारी १० + खाजगी १० ज्यांचा EPA रु. ६.०० पेक्षा कमी 

दराने झालेला आहे. 

ii. महावितरण सोबत MOU (EPA in 2029) HSS साखर कारखाने (सहकारी २--खाजगी ६) 

ज्यांचा EPA रु. ६.०० पेक्षा कमी दराने झालेला आहे. 

iii. Renewed EPA post expiry of initial 93 yr EPA (EPA During २०२१-२०२३) केलेले 

साखर कारखाने (सहकारी १५-- खाजगी 4) ज्यांचा EPA रु. ६.०० पेक्षा कमी दराने झालेला 

आहे. 

२. महावितरण कंपनीसोबत वरीलप्रमाणे करार करुन प्रत्यक्ष वीज विक्री करणा-या तसेच, या 

योजनेसाठी पुढीलप्रमाणे नमूद अटी व शर्तीची पुर्तता करणा-या राज्यातील साखर कारखान्यांच्या 

ae आधारित सहविजनिर्मिती प्रकल्प सदर योजनेखाली अनुदान मिळण्यास पात्र असतील. 
अटी व शर्ती:- 
i. सदरचे अनुदान सहविजनिर्मिती प्रकल्प कार्यरत असणा-या सहकारी आणि 
खाजगी कारखान्यांना लागु राहील. 

ii. या योजनेखाली मिळणारे अनुदान गाळप हंगाम २०२३-२४ मध्ये महावितरणाळा 
विक्री केलेल्या विजेसाठी राहील. 

ii, सदरचे अनुदान Ge आधारित सहविजनिर्मिती प्रकल्पांसाठीच लागु राहील, अन्य 
मार्गाने वीज निर्मिती केल्यास अनुदान लागु असणार नाही. 

iv. सदरचे अनुदान महावितरण वीज कंपनीसोबत वीज खरेदी करार करणा-या व 
महावितरणाला वीज विक्री करणा-या कारखान्यास लागू असेल. 

४. गाळप हंगाम २०२३-२४ मध्ये कारखान्याने महावितरणाला किती वीज विक्री 
केली, त्याचा दर व कालावधी याबाबतचे महावितरणाकडील प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक असेल. 

vi. EPA (वीज खरेदी करार) मधील सर्व अटी व शर्तीचे पालन झाले असलेबाबतचे 
कारखान्यांचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र सादर करावे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका ०१२४/प्र क्र ०८/३स 


Vil. 


Vili. 


Xi. 


>. 


अनुदानपात्र साखर कारखान्यांनी ऊस पुरवठादारांची एफ.आर.पी. (रास्त 
किफायतशीर ऊस दर) पुर्णपणे अदा केलेली असावी. 

कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांचे अद्ययावत वैधानिक लेखापरिक्षण झालेले 
असावे. 

साखर कारखान्यांनी सदर योजनेत सहभागी होण्यासाठी सोबत जोडलेल्या 
“परिशिष्ट-अ” प्रमाणे विहीत नमुन्यामध्ये प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहील. 
कारखान्यांनी योजनेत सहभागी होणेबाबतचा प्रस्तावासह संचालक मंडळाचा ठराव 
जोडणे आवश्यक असेल. 

कारखान्याचे कार्यकारी संचालक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने सर्व 
आव्यक कागदपत्रे प्रस्तावासोबत सादर करण्यात यावीत. 

प्रात झालेले प्रस्ताव विशहोष लेखापरिक्षक वर्ग-१ (साखर) तसेच प्रादेशिक 
सहसंचालक (साखर) यांच्याकडून तपासून त्यांचे अभिप्रायासह साखर आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अंतिम मंजूरीसाठी 
शासनास सादर करावेत. 


सदर शासन निर्णय वरील अटी व शर्ती मुळे आर्थिक भारात वाढ होणार नाही या अटीच्या 


अधीन राहून व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२९/२०२४ दि.१४.०६.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या अभिप्रायानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२६१६४७४८२९०२ असा आहे. 


प्रत: 


Cc WwW AD -5 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने ढु 


Digitally signed by ANKUSH PANDURANG SHINGADE 

A N KU S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0619305c0a0825664efa45 7ffa5 1c3f2364841¢81f8c4 


P A N D U RA N G 37078a333b7111446a2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=E1 1F71FCAC231BOF91F430636DE14F6C49B56 
9D173346155B9208DCD97DD078B, cn=ANKUSH 


SH | NGADE PANDURANG SHINGADE 


(अं. पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर). 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

८. निवड नस्ती (कार्यासन ३-स). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका ०१२४/प्र क्र ०८/३स 


परिशिष्ट अ 


सहविजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी अनुदान मिळणेबाबत प्रस्ताव नमुना 


अ.क्र 


तपशिल 


माहिती 


प्राथमिक माहिती 


१)कारखान्याचे नांव व पत्ता 


२)नोंदणी क्रमांक व दिनांक 


) 
३)फॅक्टरी कोड 
४)ई मेल व दूरध्वनी क्रमांक 


५)कारखान्याची सद्यस्थिती 
(चाळू/बंद/भाडेतत्वावर/सहयोगी) 


६)मंजुर गाळप क्षमता प्रतिदिन 


७)स्थापित गाळप क्षमता प्रतिदिन 


८)कर्मचारी संख्या कायम, हंगामी, एकूण 


९)साखर मालतारण कर्ज देणा-या वित्तीय 
संस्थेचे नांव (लिड बँक) 


१०) कारखाना प्रकार (सहकारी/खाजगी) 


लेखापरीक्षण : 


3) 


वैधानिक लेखापरीक्षण : 


१वैधानिक लेखापरिक्षकांचे नाव 


२)ळलेखापरिक्षणाचा कालावधी 


३)लेखापरिक्षण अहवाल सादर दिनांक 


४)लेखापरीक्षण वर्गवारी 


गाळप तपशील 


१)गाळप हंगाम वर्ष 


२०२३-२४ 


२)गाळप परवाना क्रमांक व दिनांक 


३)एकूण गाळप मे.टन 


४उत्पादित साखर (क्विंटल) 


५)सरासरी साखर उतारा (%) 


६)गाळप क्षमतेचा वापर 
(१६० दिवस धरुन) 


सहवीज प्रकल्प 


१)स्थापित क्षमता (MW) 


२कार्यान्वित क्षमता (MW) 


३)महावितरण सोबत वीज खरेदी करार केल्याचा 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका ०१२४/प्र H 06/3 F 


दिनांक (सोबत कराराची साक्षंकित प्रत जोडावी) 
४)वीज खरेदी करार कालावधी (पासुन - पर्यंत) 
५)वीज खरेदी करारानुसार निर्धारीत वीज खरेदी 
दर प्रति युनिट रू. 

६) अनुदान मागणी कालावधीतील (गाळप हंगाम 
२०२३-२४) एकूण वीज निर्मिती (Unit) 

(9) अंतर्गत वापर (Captive consumption) 
(Unit) 

८) अनुदान मागणी कालावधीतील (गाळप हंगाम 
२०२३-२४) महावितरण वीज कंपनीस करण्यात 
आलेली वीज निर्यात (Unit) (सोबत महावितरण 
कडील प्रमाणपत्र जोडण्यात यावे) 

९)एकूण वीज निर्यातीचे एकूण वीज निर्मितीशी 
प्रमाण (%) 


१०) अनुदान मागणी कालावधीतील (गाळप 
हंगाम २०२३-२४) निर्यात केलेल्या वीजेची एकुण 
रक्‍कम लाख रू. 


११)वीज निर्यातीपासुन प्राप्त रक्कम लाख रू. 


१२) वीज निर्यातीची येणे असळेली रक्‍कम ळाख 
न्न 


93) वीज निर्यात रकमेतुन थकोत वीज बिलाच्या 
वसुलीसाठी रक्‍कम कपात करण्यात आलेली 
आहे काय. असल्यास त्याचा तपशिल द्यावा. 


ऊस दर (प्रति. मे.टन) 


१) रास्त व किफायतशीर ऊस दर (एफ. आर. 
पी.)( प्रति. मे.टन) 


२) ऊस तोडणी व वाहतुकीचा खर्च (एच. अन्ड 
टी.) (प्रति. मे.टन) 


3) निव्वळ एफ. आर. पी. ( प्रति. मे.टन )(५(१) 
वजा ६(र) 


४)निव्वळ एफ. आर. पी. नुसार देय रक्‍कम 


लाख रु. 
५) प्रत्यक्ष अदा HAS रक्‍कम लाख रु. 


६)प्रत्यक्ष दिलेला ऊस दर रु.( प्रति. मे.टन) 


१) थकित एफ. आर. पी. रक्‍कम लाख रू. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका ०१२४/प्र क्र ०८/३स 


अनुदान मागणी तपशिल 


१)महावितरण कडुन सध्या प्राप्त वीज दर (वरील 
प्रमाणे अनु.क्र.४(५) नुसार वीज खरेदी 
करारानुसार मिळत असलेला दर) 


२)शासन निर्णय दि. ७ मार्च २०२४ नुसार कमाल 
अनुज्ञेय दर रू.६ (प्रती युनिट) तसेच वरील 
अनु.क्र. ७(१) मध्ये नमुद निव्वळ रकमेतील 
तफावत रू. (प्रति युनिट) (रू.६.०० वजा 
अनु.क्र.७(१) 


३)अनुदान मागणी रक्‍कम लाख 
रू.(अनु.क्र.४(८)*७(२)) 


७) अनुदान मागणी बाबत संचालक मंडळ सभा 
दिनांक व ठराव क्रमांक (सोबत ठरावाची 
छायांकीत प्रत जोडण्यात यावी) 


८)अनुदान मागणी प्रस्ताव विशोष लेखापरिक्षक 
वर्ग १ (साखर) यांनी तपासुन स्वयंस्पष्ट शिफारस 
केली आहे काय. 


९)अनुदान मागणी प्रस्तावास प्रादेशिक 
सहसंचालक (साखर) यांनी स्वयंस्पष्ट शिफारस 


केली आहे काय. 
( स्वाक्षरी/- (स्वाक्षरी/-) ( स्वाक्षरी/- 
कार्यकारी संचालक faa लेखापरिक्षक वर्ग १ (साखर) प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


